यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी 
(यशदा) पुणे यांच्या मार्फत स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांमधील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्यासाठी प्रगत 
पदव्युत्तर नागरी व्यवस्थापन पदविका प्रशिक्षण 
अभ्यासक्रमास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२४८/नवि-२० 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ मे, २०२१ 


संदर्भ - शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांक: संकीर्ण-२००६/प्र.क्र.९२०/२००६/नवि-२०, 
दिनांक २०.०९.२००६ 


प्रस्तावना:- 


वाढते औद्योगिकीकरण व नागरीकरणाने निर्माण झालेल्या समस्या हाताळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना बदलत्या परिस्थितीसंदर्भात नवीन तंत्रज्ञान, कायद्यांतील सुधारणा, नागरी प्रशासनातील 
नवनवीन आव्हाने यांच्या अनुषंगाने प्रशासन Yes करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी 
(यशदा) पुणे, यांनी नागरी व्यवस्थापन विषयातील प्रगत पदव्युत्तर पदविका प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार केला आहे. 
या नागरी प्रशासनातील प्रगत पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमास शासनाच्या दिनांक २० सप्टेंबर २००६ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. नंतरच्या कालावधीत नागरी प्रशासनात व विविध कार्यक्रमांमध्ये झालेल्या 
बदलांच्या अनुषंगाने या सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती व त्यामुळे, या अभ्यासक्रमास 
नगरविकास विभागाकडून दिलेली मान्यता शासन परिपत्रक दिनांक २५.०५.२०१७ अन्वये रद्द करण्याचे ATT 
निर्गमित करण्यात आले होते. तदनंतर, आता यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) पुणे यांनी 
सादर केलेल्या सुधारित अभ्यासक्रमास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे यांच्यामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 
असलेल्या नागरी प्रशासनातील प्रगत पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमास सोबतच्या प्रपत्रातील रूपरेषेनुसार व 
त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार दरवर्षी अनुषंगिक सुधारणा करण्याच्या अधीन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. राज्यातील महानगरपालिका व अ वर्ग नगरपरिषदा यांना असे निर्देश देण्यात येते की, प्रत्येक 
महानगरपालिका व “अ” वर्ग नगरपरिषद यांनी प्रत्येकी एक लाख लोकसंख्येसाठी एक या प्रमाणात त्यांच्या 
आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचारी यांना यठावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधनी (यशदा), पुणे या 
संस्थेमार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या नागरी प्रशासनातील पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षणार्थी 
म्हणून पाठविण्यास शासनाची हरकत नाही. “ब” व “क” वर्ग नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायतींनी त्यांची आर्थिक 
क्षमता लक्षात घेऊन प्रशिक्षणार्थी पाठवावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२४८/नवि-२० 


३. महानगरपालिकेचे स्वतःचे अधिकारी जेव्हा सहायक आयुक्‍्त/उपायुक्‍त वा तत्सम पदी पदोन्नत होतील, 
तेव्हा त्यांच्यासाठी हा अभ्यासक्रम आवश्‍यक राहील. महानगरपालिकेत विविध विभागाकडून प्रतिनियुक्तीवर 
येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना देखील त्यांचा महानगरपालिकेतील उर्वरित काळावधी विचारात घेऊन या नागरी 
प्रशासनातील प्रगत पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमास प्रशिक्षणार्थी म्हणून पाठविण्यास हरकत नाही. 
या प्रशिक्षणाबाबतचा खर्च संबंधित महानगरपाळिका/नगर परिषदा/ नगर पंचायती यांनी स्वनिधीतून भागवावा. 


४. खयडववंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधनी (यशदा), पुणे अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या नगारी प्रशासनातील 
प्रगत पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षण काळावधी हा कार्यकाल मानण्यात यावा व प्रशिक्षणाच्या 
तयारीसाठी अनुज्ञेय रजा संबंधित प्रशिक्षणार्थींना देण्यात यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०५०३१२३९४४०३२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PANDURANG 101184 JADHAV 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

p A N D U RA N G ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=300d785e1 2fdc1 9db061 2f1 ffdf83e54efe7 


JOTIBA JADHAV eissssstcs es 
(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव 
नगर विकास विभाग 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 
५. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक 
६. सर्व मंत्रालयीन विभाग 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 
९. महासंचालक, BATS चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधनी (यशदा), पुणे. 
१०. संचालक, राज्य नागरी विकास संस्था, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधनी (यशदा), पुणे. 
११. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१३. सर्व जिल्हाधिकारी 
१४. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 
१५. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा/ नगरपंचायती 
१६. मुख्य लेखापरीक्षा, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१९. निवड नस्ती (नवि-२०). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२४८/नवि-२० 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२४८/नवि-२० 
दिनांक ०३ मे, २०२१ सोबतचे प्रपत्र 


Advanced Post Graduate Diploma in Urban Management 


Revised Syllabus 


1. Urban 
Governance 


e History of urbanization 

e Post-independence urbanization scenario 

e Quality of life incidents urban India in global economy 
e Social accountability 

e Good governance 

e Urban governance 

e Human resources and Competencies of Public servants 
e Government of India initiatives 


2. Urban Poverty 


e Understanding urban poverty 

e Dimensions of Urban poverty 

e Global scenario 

e Global response Millennium Development Goals 
e Urban poverty in India 

e Poverty and slums 

e Sustainable livelihood in work and 

e Government of India initiatives 


3. Urban Planning 


e Legal framework for urban planning 

e Development plan 

e Town planning schemes 

e Development control promotion regulations 
e Development permitssion 

e Planning a new city-Cidco experience 

e Transport planning and 

e Government of India initiatives 

e Addition :- Recently notified unified DCR 


4. Municipal e Municipal management in India 
Management e Emerging roles of urban manager 

e Municipal services 

e Management tools for urban managers 

e Essential law for urban managers 

e Disaster management 

e Citizens expectations and office administration 
5. Urban e Legal and institutional framework 


Environment 


e Environmental status report 

e Municipal solid waste management - including solid waste management 
rules 2016 Supreme Court orders and NGT orders on solid waste 
management 

e Biomedical waste management 

e Hazardous waste management 

e Waste water management 

e Sewage treatment and management 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२४८/नवि-२० 


e Waste water recycling 

e Public sanitation 

e Global warming climate change 
e Carbon Credits 


6. Urban e Infrastructure planning 
Infrastructure e AMRUT 

e Smart Cities 

e HRIDAY 

e JnNURM 


e Resource Mobilization for urban infrastructure 

e Land-based instruments of resources mobilization 

e Environmental aspects of infrastructure development 

e Basics of project management 

e Financial analysis of urban infrastructure projects 

e Procurement 

e Contract management 

e Socioeconomic aspects of infrastructure development 

e Addition :- Appropriately include state scheme for infrastructure namely 
Maharashtra Suvarna Jayanti Nagarothan Mahabhiyan 

e New Government initiatives like Jaljeevan Mission Urban 


7. Urban Finance je Municipal Revenue and Expenditure 

e Analysis of Municipal Revenue and Expenditure 

e Property Tax system 

e User Charges 

e Municipal Accounting 

e Budget in Municipalities 

e Various internal controls and municipal asset management. 


8. ICT in Urban e Basics of computer and information technology 
Management e IT policies in India 

e E governance and GIS 

e IT project management and operations 

e Websites and security policies 

e Emerging Trends in ICT 

e Apps for and services 


«७ यडादा संस्थेने अ.क्र.३ मध्ये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावली, अ.क्र. ६ मध्ये सुवर्ण जयंती 
नगरोत्थान महाभियान व जळ जीवन अभियान (नागरी) (प्रस्तावित) यांचा समावेश करावा. 


« त्याशिवाय, दरवर्षी केंद्र शासन वा राज्य शासनाकडून नागरी विकासाशी संबंधित सुरू करण्यात 
येणाऱ्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा त्या त्या वर्षाच्या अभ्यासक्रमात समावेश करावा व अभ्यासक्रम कायम 
अद्ययावत राहील याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


